वाचा - 


~ 


— 


— 


— 


= 


nN 


S&S 


= 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी शासकीय 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि शासकीय दंत 
महाविद्यालये व रूग्णालये यांना लागणाऱ्या 
औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने, उपकरणे व 
दंत सामुग्री इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन 


महामंडळाकडून करण्यासाठी सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २३ डिसेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र. ८२/भाग-॥, 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
२४०/प्रश्ञा-२, दिनांक २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/औखक/प्रशासकिय मान्यता व निधी बाबत/५९११/२०२०, दिनांक 
०१.१०.२०२०. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२२७/प्रशासन-२, दिनांक ०३.११.२०२०. 

शासन शुद्धीपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२०/प्र.क्र.२२७/प्रशासन-२, दिनांक १६.१२.२०२०. 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, पत्र क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.२२७/प्रशा-२, 
दिनांक १६.१२.२०२०. 

आयुकत, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/औखक/दंतसामुग्री/सुधारीत खरेदी प्रस्ताव/१४३७३/२०२१, दिनांक 
२३.११.२०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 


प्रस्तावना - 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने संदर्भ क्र.४ वरील दिनांक ०१.१०.२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षाकरीता (२१) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत औषधे व 
सरजिकल्स बाबींची मे. हाफकिन महामंडळामार्फत खरेदी करण्यासाठी रु. ११३.५९ कोटीचा सुधारित 
प्रस्ताव शासनास सादर केला असता, झासनाने संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक ०३.११.२०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये १२ शोड्युलमधील २२५३ औषधे व सरजिकल्स बाबींची खरेदी करण्याकरीता 
रु.११३.५९ कोटी रुपयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी. तसेच शासनाने संदर्भ क्र. ७ वरील 
दिनांक १६.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालयांना प्रत्येक संस्थेस ठरवून दिलेला निधी मे. हाफकिन महामंडळास वर्ग 
करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात झासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, 
औरंगाबाद/नागपूर/मुंबई यांनी अनुक्रमे रु.२७.८० लक्ष, रु.४०.९९ लक्ष व रु.७३.६२ लक्ष एवढा निधी 
हाफकिन महामंडळास वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापी, शासकीय दंत महाविद्यालये व 
रुग्णालयांकरीता आवश्‍यक असलेल्या दंतसामुग्री खरेदीचा प्रस्ताव संचालनालयामार्फत अनावधानाने 
सादर HSS नसल्याने, शासनाच्या दि.०३.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दंतसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. शासकीय दंत महाविद्यालयांनी त्यांचा निधी मे. 
हाफकिन महामंडळा वर्ग Hoot असतांनाही, उपरोक्‍त दंतसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
नसल्याने, मे. हाफकिन महामंडळामार्फत उक्त दंत सामुग्रीची खरेदी केलेली नाही. शासकीय दंत 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना औषधे व दंतसामुग्रीचा तुटवडा निर्माण होऊन रुग्ण सेवेमध्ये अडथळा 
निर्माण होऊ नये, या करीता संचालनालयाने संदर्भ क्र. ८ वरील दिनांक 23.99.2029 रोजीच्या 
पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद/नागपूर/मुंबई 
यांना आवश्‍यक असणा-या दंत सामुग्री खरेदीकरीता रु.१,३८,२८,६२८/- एवढ्या रक्‍्कमेस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

शासनाने संदर्भ क्र. ६ वरील दिनांक ०३.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १२ 
शेड्युलमधील २२५३ औषधे व सर्जिकल्स बाबींची खरेदी करण्याकरीता रु. १,१३,५९,९३,४९५/- कोटी 
एवढ्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. शासनाच्या दिनांक ०३.११.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील तक्त्याच्या अनु. क्र. ०७ या शोड्युलमधील “Surgical Drug” साठी 
असलेले रु. १५,१०,२१,४६४/- एवढ्या रक्कमेमध्ये सुधारणा करुन रु. १३,७१,९२,८३६/- एवढ्या 
रकक्‍्कमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. व त्यात होणा-या रु. १,३८,२८,६२८/- 
एवढ्या रक्कमेच्या बचतीमधून शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद/नागपूर/मुंबई 
यांना आवश्‍यक असणा-या दंत सामुग्री खरेदीकरीता रु. १,३८,२८,६२८/- एवढ्या रक्‍कमेस सुधारित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. वरील मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ४ वरील दिनांक 
03.99.2020 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील तक्त्यामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र बाबींचे नाव एकूण बाबी एकूण किंमत रुपये 
शिंका Tab Cap 303 ३,५८,७४,८६९ 
२ Injections २२९ १२,९०,२६,८७२ 
३ Liq Oral १२८ १,७५,५४,१५८ 
8 Antisep & Disinf ४७ ३,९७,४७,६५७ 
षु |.V.Fluid ५१ २,६२,७६,२०६ 
६ Surgical Dressing ५९ ७,५१,७७,९३३ 
9 Surgical Drug २२५ १३,७१,९२,८३६ 
८ Surgical Non Drug १५० २४,९७,६०,९०८ 
९ Surg Suture & Stapler ३०१ १०,४२,१७,३२३४ 
१० Diagnostic Kits & Chemicals ६४४ २७,३६,६९,७१५ 
| 9a | X ray/CT/MRI/Films & Materials 64 ३,५२,६८,७०४ 
१२ Anticancer दद ४१,९७,६७५ 
१३ Dental Medicine & material 23 १,३८,२८,६२८ 
एकूण किंमत रुपये २२७६ ११३,५९,९३,४९५ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२३११११०१९६१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. डी 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢341737 


8f97d493a8a277faa29f65459, 
seudonym=85719993A847361 CF 1CE96786397786A408 
2, 


Ps 
A4972, 
serial INumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F 5456D9EDE9 
5236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, cn=MAHADEO 
JOG! 


AND 
Date: 2021.12.23 11:39:10 +05'30° 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


न 


प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 


) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, मुंबई. 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी. 
) 
) 


सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालय व रूग्णालय. 
८) निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


